सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १९ ] 


बुधवार , दिनांक ६ जून २०१८ : जेष्ठ १६ , शके १९४० 


[किंमत ०. ०० रु .] 


ल 


. 


. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - जा .क्र .२०१८ /जिबी/ डेस्क -१ / एमयुएन / कावि- १२.- महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा ,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
५१- १अ व कलम ३४१ ब- १, ३४१- ब - २ मधील प्राप्त अधिकारानुसार 


मी ,जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , बीड जिल्हयातील 
आष्टी,पाटोदा व वडवणी नगरपंचायतींच्या दिनांक २५.०५. २०१८ रोजी 
घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील विवरणपत्रात दर्शविलेले निर्वाचीत 
सदस्य हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या नगरपंचायतीचे दुसऱ्या अडीच 
वर्षाच्या कालावधीसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणुन रितसर निवडून आलेले 
आहेत . 


शा 


अ.क्र . नगरपंचायतीचे 

नाव 


निवडून आलेल्या 
अध्यक्षाचे नाव 


अध्यक्षांची जागा जर राखीव असेल | निवडूण आलेल्या उपाध्यक्षांचे 
तर कोणासाठी ) 

नाव 


आष्टी 
पाटोदा 


श्रीमती संगिता गोरखनाथ विटकर | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला) | सौ .पंखाबाई लक्ष्मण रेडेकर 
नारायणकर अनिता संदिप अनुसूचित जाती ( महिला ) 

सय्यद जरीना स . अब्दुला 
मुंडे मंगल राजाभाऊ खुला प्रवर्ग ( महिला) 

पवार कमल राजेभाऊ 


वडवणी 


ठिकाण :- बीड 
तारीख :- ०४ /०६/ २०१८ 


जिल्हाधिकारी ,बीड . 


औ . भाग - १ - अ ( असा .)- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


